राष्ट्रीय बाल कामगार प्रकल्प (NCLP) 
अंतर्गत करण्यात आलेल्या सुधारणांनुसार, 
राज्यसंसाधन केंद्र (State Resource 
Centre) स्थापन करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : सीएलए-२०१७/प्र.क्र.२९४/काम-४ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा रोड, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक :- ११ जानेवारी, २०१९ 
संदर्भ :- 


१) केंद्र शासनाचे H.F.No. G-20093/9/2092-CL, दि.३१.१०.२०१७ चे कार्यालयीन ज्ञापन 
2) केंद्र शासनाचे क्र.5-२७०१९/१/२०१८-७॥_, दि.०७.०२.२०१८ चे अ.शा. पत्र. 


वाचा :- क्र.सीएलळए-२०१७/प्र.क्र.२९४/कामगार-४, दि.१९.०५.२०१८ चा समक्रमांकाचा 


प्रस्तावना :- 

संदर्भाधिन वाचा दि.१९.०५.२०१८ च्या शासन PORT केंद्र शासनाच्या संदर्भाधिन अ.क्र.२ 
येथील कार्यालयीन ज्ञापनातील निर्देशानुसार आयुक्‍त (कामगार) यांच्या अध्यक्षतेखाली ३ स्तरीय 
सदस्यांची संरचना असलेले राज्य संसाधन केंद्राची (State Resource Centre) स्थापना शासनाने 
केलेली होती. तथापि, सदर केंद्राची संरचना केंद्र शासनाच्या संदर्भाधिन अ.क्र.२ येथील कार्यालयीन 
ज्ञापनातील निर्देशानुसार नसल्याने वाचा शासन निर्णय दि.१९.०५.२०१८ अधिक्रमित करून नव्याने 
शासन निर्णय निर्गमित करण्याची बाब झासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

प्रस्तुत प्रस्ताव संदर्भात दि.१९.०५.२०१८ रोजीचा शासन निर्णय अधिक्रमित करून शासन या 
निर्णयाव्दारे आयुक्‍त (कामगार), कामगार आयुक्तालय, कामगार भवन, बांद्रा (पूर्वी मुंबई - yoo ०५१ 
ह्यांच्या अध्यक्षतेखाली पुढीलप्रमाणे राज्य संसाधन केंद्र (State Resource Centre) स्थापन करण्यास 
मान्यता देत आहे. 


अ.क्र. | पद आणि पत्ता संस्था/समितीवरील 
पदनाम 
ise «| प्रधान सचिव (कामगार) /कामगार आयुक्‍त अध्यक्ष 


oy अपर कामगार आयुक्‍त (बाल कामगार आणि अंमलबजावणी) अथवा | सदस्य सचिव 
मा.प्रधान सचिव (कामगार) / कामगार आयुक्त यांनी नामनिर्देशित 


अधिकारी 
३. | संचालक, औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य संचालनालय सदस्य 
संचालक, सर्व शिक्षा अभियान किवा त्यांचे प्रतिनिधी सदस्य 
५. | उपायुक्त (बाल विकास), महिला व बाल विभाग,पुणे सदस्य 
६. | संचालक, राज्य शिक्षण व्यवस्थापन व प्रशिक्षण संस्था किंवा | सदस्य 


कौशल्य विकासासाठीचे त्यांचे प्रतिनिधी 


शासन निर्णय क्रमांकः सीएलए-२०१७/प्र.क्र.२९४/काम-४ 


७. बाळ व किशोरवयीन कामगार प्रथेचे उच्चाटन करण्याकरीता | सदस्य 
कार्यरत संस्था / विद्यापीठ यांचे प्रतिनिधी 

८. | पोलिस किंवा बाल कामगार मुकत करण्याकरिता स्थापित जा.पु.चे | सदस्य 
प्रतिनिधी 


२. केंद्र शासनाच्या संदर्भाधीन अनुक्रमांक १ येथील कार्यालयीन ज्ञापनान्वये निर्गमित करण्यात 
आलेल्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार राज्य संसाधन केंद्राने त्यांची कार्ये पार पाडावयाची आहेत. 
री सदर शासन निर्णय, महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०१९०११११६०००७४८१० असा आहे. हा 
शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


प्रति, 


poo 


1d 1db4953358cd43c9 


Dr.Shrikant L. Sc" 

Pulkundwar == 
(डॉ.श्री.ल.पुलकुंडवार) 

उप सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


महासंचालक, प्रसिध्दी संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई यांना सदर शासन निर्णयास 
व्यापक प्रसिध्दी देण्याच्या विनंतीसह. 


प्रतिलिपी :- 


मा.मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य, 

मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई -३२. 

अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

प्रधान सचिव (कामगार), उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय,मुंबई-३२. 
प्रधान सचिव, शालेय शिक्षण विभाग, मंत्रालय,मुंबई-३२. 

सचिव, महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय,मुंबई-३२. 

पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य मुंबई. 


. आयुक्‍त (कामगार), कामगार आयुक्तालय, बांद्रा (पृ), मुंबई-५१. 
. सर्व विभागीय आयुक्त, 

. आयुक्त (महिला व बाल कल्याण), मुंबई. 

. सर्व जिल्हाधिकारी व जिल्हादंडाधिकारी, 

. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सर्व जिल्हा परिषद, 

. संचालक, औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य संचालनालय, मुंबई. 

. संचालक, सर्व शिक्षा अभियान किंवा त्यांचे प्रतिनिधी, 

१६५. 


उपायुक्‍त (बाल विकास), महिला व बाल विभाग, पुणे, 


१६. जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी, 


१७. 


१८. 


संचालक, राज्य शिक्षण व्यवस्थापन व प्रशिक्षण संस्था किंवा कौडल्य विकासासाठीचे 


त्यांचे प्रतिनिधी, 
बाल व किशोरवयीन कामगार प्रथेचे उच्चाटन करण्याकरीता कार्यरत संस्था / 
विद्यापीठ यांचे प्रतिनिधी, 


१९.पोलिस किंवा बाल कामगार मुक्‍त करण्याकरिता स्थापित जा.पु.चे प्रतिनिधी. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


